मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अनेक्स 
इमारतीतील बॉम्बे बार असोसिएडान, 
अँडवोकेटस्‌ ऑफ वेस्टर्न इंडिया, हाय कोर्ट 
लॉ लायब्ररी आणि लेडी अँडव्होकेटस्‌ 
यांच्या दालनात नवीन वातानुकूलन यंत्रणा 
कार्यान्वित करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२३/३५०/प्र.क्र.८४/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२३. 
संदर्भ : प्रबंधक, मुळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दि. १७/०७/२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अँनेक्स इमारतीतील बॉम्बे बार असोसिएशन, अँडवोकेटस्‌ ऑफ 
वेस्टर्न इंडिया, हाय कोर्ट लॉ लायब्ररी आणि लेडी अँडव्होकेटस्‌ यांच्या दालनातील जुनी नादुरुस्त 
वातानुकूलन यंत्रणा बदलून त्याजागी नवीन वातानुकूलन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास व त्याअनुषंगाने 
येणाऱ्या अंदाजपत्रकीय रु. ४,३१,३७,७१९/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव उच्च न्यायालय 
प्रशासनाने त्यांच्या संदर्भाधीन दि. १७/०७/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावास मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारत समितीने मान्यता दर्शविली आहे. 

सदरहू कामाच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता (विद्युत, सा. बां. विभाग, मुंबई यांची 
सर्वसाधारण तांत्रिक सहमती प्राप्त आहे. सदर अंदाजपत्रके तपासणीकरीता सार्वजनिक बांधकाम 
विभागास सादर केली असता, छाननीअंती त्या विभागाने रु. ३,७६,३७,०००/- इतक्या अंदाजपत्रकीय 
vena सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अँनेक्स इमारतीतील बॉम्बे बार असोसिएडान, अँडवोकेटस्‌ ऑफ 
वेस्टर्न इंडिया, हाय कोर्ट लॉ लायब्ररी आणि लेडी अँडव्होकेटस्‌ यांच्या दालनातील जुनी वातानुकूलन 
यंत्रणा बदळून त्याजागी नवीन वीआरएफ टाईप वातानुकूलन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास व 
त्याबाबतच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती परिगणित केल्यानुसार येणाऱ्या 
रु. ३,७६,३७,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी शहात्तर लक्ष सदतीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकीय खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२३/३५०/प्र.क्र.८४/का.४ 


२. उपरोक्त मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कामाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


Name of Work :- Providing replacement of out-dated centralized VRF type air conditioning 
system installed at Bar Association room no. १८, ३६, ३८, 4& & ५७ at High Court main 
building and for the Lady Advocates room on 2" floor, Annex Building at Bombay High 
Court, Fort. 


Sr.No. Particulars Amount (in Rs.) 
= ae =] total Work 29588666.00 
2 Add 8 % Contigencies Charges 1183546.64 
३ Add ¥ % price escalation 1538610.00 
8 Add १८% for GST 5325960.00 
Total 37637000.00 


३. सदर काम शासनच्या प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन पूर्ण करण्यात यावे. 

४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. जे-१, २०१४ - न्यायदान, (भारित) १०२-उच्च न्यायालये, 
(०२) (०१) प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा (२०१४ ००७४) (अनिवार्य) अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित निधीतून भागविण्यात यावा. 

ष्‌. सदर शासन feta हा वित्त विभागाकडील amt. संदर्भ क्र. ८४२/व्यय ५, 
दि. ०८/०९/२०२३ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग amt. संदर्भ क्र. १४९/२०२३/इमा-२, 
दि. २४/०८/२०२३ अन्वये प्राप्त त्या विभागाच्या सहमतीने तथा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.go.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००३१८००२९६७१२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
V | | A S VA S A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=64f5ab9e019¢90adSdb684984df1 13ed09062245cb9e04 
2be5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, st=Maharasht 


GAIKWAD = अणण 
(विलास व. गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (मा. उच्च न्यायाळयामार्फत) 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग (कार्या.२३/२४), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


